सन 2023-28 मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) 
करिता वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जुले, २०२३ 


संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-ओ, दि.०४/११/२०२० 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२१/प्र.क्र. ४२/२-अ, दि.०२/०८/२०२१ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-२०(७-१२१८८१),दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ 
५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि.१४ एप्रिल, २०२३ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र CA/Cash 0/90/00101/२८४(5), दि.०२ जून, २०२३ 
७. शासन पत्र H.RKY-0923/C.R.93/498-A, दि.३० मे, 2023 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२०९९४/२३,दि.२२ जून, २०२३ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७१९/२३,दि.३० जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) (Food & Nutrition 
Security-Cash Crops) करिता सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व हे वार्षिक कृति आराखड्यात अंतर्भूत 
करुन सन २०२३ -२४ करीता एकूण रु.११६२.०४ लाखाचा केंद्र हिऱयाचा नियतव्यय संदर्भाकिंत दि.२१ 
फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये कळवून वार्षिक कृति आराखडे प्रस्तावित करण्याबाबत सूचित केले आहे. 
तसेच, त्यानुसार अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता रु.११६२.०४ 
लाखाचे वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाच्या नियोजन शाखेमार्फत राज्य स्तरीय मान्यता 
समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करण्यात आला होता. तसेच सदर वार्षिक कृति आराखडा कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.०२ जून, २०२३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केला आहे. 

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.२० जून, २०२३ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अन्न 
आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता सन २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता एकूण 
₹ ११६२.०४ लाख (रुपये अकरा कोटी बासष्ट लाख चार हजार फक्त) निधीच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-अओ 


(रु. लाख) 
सन २०२२-२३ मधील सन २०२३-२४ साठी प्रस्तावित । प्रलंबित दायित्वासह वार्षिक कृती 
अ.क्र. | योजना प्रलंबित दायित्व कृती आराखडा आराखडा 
केंद्र | राज्य | एकूण | केंद्र राज्य | एकूण | केंद्र राज्य | एकूण 
ea कापूस | २२.१५ | १४.७७ | ३६.९१ | 329.22 | २५४.१५ | ६३५.३७ | ४०३.३७ | २६८.९१ | ६७२.२८ 
२ ऊस | ७७.३५ | ५१.५७ | १२८.९२ | २१६.५० | १४४.३४ | ३६०.८४ | २९३.८६ | १९५.९० | ४८९.७६ 
एकूण एकंदर | ९९.५० | ६६.३३ | १६५.८४ | ५९७.७२ | ३९८.४८ | ९९६.२० | ६९७.२२ | ४६४.८२ | ११६२.०४ 


५. केंद्र शासनाच्या Re-Vamped Guidelines मध्ये (अनुसूचित जातीसाठी १६.६० टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 
८.६० टक्‍के व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७४.८०) नमूद केल्यानुसार सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण 
अभियान अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता एकूण रु.११६२.०४ लाखाचा प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती 


आराखडा पुढीलप्रमाणे आहे. 
अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत कापूस 
(रु. लाख) 
= अर्थसंकल्पीय | सन २०२२-२३ | सन २०२३-२४ एकूण 
/ परलोबेत . 
अ.क्र प्रवर्ग a लेखाशीर्ष तरतूद मधील प्रलंबित | साठी प्रस्तावित | एकंदर कृती 
दायित्व कृती आराखडा | आराखडा 
धि aa केद्र | २४०१ २५४२ २८६.०० १६.९३ २८५.१५ ३०२.०९ 
राज्य । २४०१॥२५२ 989.00 ११.२९ 480.90 209.38 
एकूण सर्वसाधारण ४७७.०० २८.२२ ४७५.२५ ५०३.४८ 
अनुसूचित । केंद्र | २४०१ 8१४१ ६६.०० ३.७३ ६३.२८ ६७.०१ 
र जाती राज्य | २४०१४8१५२ ४४.०० २.४९ ४२.१९ ४४.६८ 
एकूण अनुसूचित जाती ११०.०० ६.२२ १०५.४७ १११.६९ 
अनुसूचित । केद्र | २४०१५७५ ६४.०० १.४८ ३२.७८ ३४.२७ 
; जमाती राज्य | २४०१ ॥५८४ ४२.०० ०.९९ २१.८६ २२.८४ 
एकूण अनुसूचित जमाती १०६.०० २.४७ ५४.६४ ५७.११ 
एकूण केंद्र [__--___| ४१६.०० २२.१५ ३८१.२२ ४०३.३७ 
राज्य |. -- | २७७.०० १४.७७ २५४.१५ २६८.९१ 
एकूण एकंदर ६९३.०० ३६.९१ ६३५.३७ ६७२.२८ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान ऊस 
(रु. लाख) 
कद) अर्थसंकल्पीय | सन २०२२-२३ | सन २०२३-२४ कृती 
अ.क्र प्रवर्ग यस्य लेखाशीर्ष तरतूद मधील प्रलंबित | साठी प्रस्तावित रखा 
राज्य आराखडा | आराखडा 
दायित्व कृती आराखडा 
षि ह का केंद्र | २४०१ Youd १६१.०० ७४.९३ १६१.९४ २३६.८८ 
राज्य | २४०१ ॥२४३ १०८.०० ४९.९५ १०७.९६ १५७.९२ 
एकूण सर्वसाधारण २६९.०० १२४.८९ २६९.९१ ३९४.७९ 
अनुसूचित | केंद्र | २४०११२३ ३६.०० २.४२ ३५.९४ ३८.३६ 
ह जाती राज्य | २४०१ ४8१३२ २४.०० १.६१ २३.९६ २५.५७ 
एकूण अनुसूचित जाती ६०.०० ४.०३ ५९.९० ६३.९३ 
अनुसूचित | केंद्र | २४०१ १५९३ २०.०० | 0.00 =| 9.2 १८.६२ 
रै जमाती राज्य | २४०१ ॥६०१ १३.०० | 9.00 92.89 92.89 
एकूण अनुसूचित जमाती ३३.०० | 9.00 39.03 39.03 
एकूण केंद्र |.  -- — | 290.00 ७७.३५ २१६.५० २९३.८६ 
राज्य | oo | १४५.०० ५१.५७ १४४.३४ १९५.९० 
एकूण एकंदर ३६२.०० १२८.९२ ३६०.८४ ४८९.७६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-अओ 


३. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-१ ते २ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी 
केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील SUITS सन २०२३-२४ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 
केंद्र/राज्य सर्वसाधारण प्रवर्ग 
हिस्सा = 
कापूस ऊस 
केद्र मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(०१) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- (02) (०८)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (२४०१ २५४२) (योजनांतर्गत) योजना) (२४०१ ४०५१) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- | (०२) (११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत | ऊस (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (२४०१ ॥२५२) (योजनांतर्गत) | योजना) (२४०१ ॥२४३) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
केंद्र/राज्य लेखशिर्ष 
हिस्सा अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक एन-२ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके । २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक 
(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती 
(०१) (०७) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | उपयोजना, (०१) (०५) कृषि उन्नती 
सुरक्षा अभियान कापुस, केंद्र पुरस्कृत योजना | योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६० TH) (२४०१ बी १४१) ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ बी 
१२३) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, 
अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-ओ 


राज्य मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
हिस्सा २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक पिके | २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक 
(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना, पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती 
(०१) (०८) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न | उपयोजना, (०१) (०६) कृषि उन्नती 
सुरक्षा अभियान कापूस, केंद्र पुरस्कृत योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
योजना, ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना, 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ बी १५२) । (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१ बी 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 33, अर्थसहाय्य १३२) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, 
अर्थसहाय्य 
 केंद्र/ लेखशिर्ष 
i अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केद्र मागणी क्रमांक ,टी-५ मागणी क्रमांक, टी-५ 
हिस्सा | २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (२३) कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय (०१) (२५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके (कापूस) अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके (ऊस) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना)(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२४०१ ॥५७५) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (2809 A483) (कार्यक्रम) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक, टी-५ मागणी क्रमांक, टी-५ 
हिस्सा | २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (२४) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न | (०१) (२६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
सुरक्षा अभियान- व्यापारी पिके (कापूस) अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके (ऊस) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना)(राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ ॥ ५८४) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (2809 ५६०१) (कार्यक्रम) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


५. केंद्र शासनाने संदर्भाकिंत दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे ?"/॥$ प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाकिंत दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी 
वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत ही योजना SNA मार्क करण्यात आली 
आहे. 

६. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच 
महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

७. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता राज्य 
शासनास सन २०२३-२४ करिता संदर्भाकिंत दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ व दि.१४ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार 
आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे 
बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-ओ 


करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना 
निर्देशित करावे. 

८. अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस,ऊस) करिता विविध घटकांतर्गत लाभार्थी 
शेतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात 
यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 
९. या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, 
या अभियानातर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

१०. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमळबजावणी करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 

११. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/ताळुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्याची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये होतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची 
राहील. 

१२. सदर SMA यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या SATAN हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 
कृषि अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 
सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय 
तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१६३११६२१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836 
d8d498d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SO PA N G H A DG E serialNumber=7618D187183895814545ACE2DBF80778C68C7EE4 
EF46BAAGEASB8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2023.07.05 17:31:30 +05'30° 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


A 


CC kN 


mm 


~ 
GS SS 
Se waoareeVee ळी, . अर lL EC 


aon 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४-अओ 


१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ट- 9 
सन २०२३-२४: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस) 


(रु. लाख) 
अ.क्र बाब/ घटक परिमाण अनुदान दर भौतिक । आर्थिक 
(एकक) लक्षांक । लक्षांक 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी व 
चि अति लांब धाग्याच्या कापूस । हेक्‍टर रु. ९००० प्रति हे ३० २.७० 
बिजोत्पादन) 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस 
२ | पिकात आंतरपिके - मुग, हेक्‍टर | रु.८०००/- प्रति हेक्‍टर डे ae 
उडीद) 
कापसाच्या देशी वाणांची 
३ | अतीघन लागवड पध्दतीची | हेक्‍टर | रु.१००००/- प्रति हेक्‍टर १०६० १०६.०० 
प्रात्यक्षिके 
एकात्मिक पिक व्यवस्थापन ee कात 
४ । (आयसीएमो प्रात्यक्षिके हेक्‍टर | रु. ८०००/- प्रति हेक्टर ७२० ५७.६० 
पिक संरक्षण औषधे व बायो प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo टक्के 
५ | एजंटस चे वितरण हेक्‍टर | Has रु ५०० प्रति ६५००० ३२५.०० 
हेक्‍टर 
राज्यस्तरीय अधिकारी - २० प्रशिक्षणार्थी २ दिवस 
व कर्मचारी प्रशिक्षण संख्या (रू.४००००/- प्रति ३ १.२० 
प्रशिक्षण) 
ऑनलाईन पेस्ट मॉनिटरिंग 
७ । अँण्ड अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस वि प्रकल्प आधारीत ४२.८७ 
(ओपीएमएएस) 
कापूस पिकाचे फरदड 
Z ग हेक्टर | रु.५०००/- प्रति हेक्‍टर २८.०० 
निर्मुलन प्रात्यक्षिके 
९ प्रलंबित दायित्व ३६.९१ 
एकूण ६७२.२८ 


परिशिष्ट -2 


सन 2023-28: अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (ऊस) 


(रु. लाख) 
परिमाण भौतिक | आर्थिक 
ऱ्य बाब/ घटक (एकक) अनुदान दर लक्षांक | लक्षांक 
एक डोळा पट्टा पध्दतीचा a hes i 
G ee eee tee हेक्‍टर .2000/- प्रति हेक्‍टर ३१०० २७९.०० 
प्रात्यक्षिके (हेक्‍टर) 
मुलभूत बियाणे 
२ उत्पादनासाठी हेक्‍टर रु.४००००/ हे. १२ ४.८० 
अर्थसहाय्य (कृषि 
विद्यापीठ प्रक्षेत्र) 
उती संवधित रोपे | 
३ प्रति रोप) संख्या रु. ३.५०/- प्रति रोप ४.१४ १४.५० 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण | रु.४००००/- प्रति 
8 संख्या ४ १.६० 
प्रशिक्षण 
; पिक संरक्षण औषधे = किमतीच्या ५० टक्के व : 
S| बायोएजंट्सचे वितरण Fes रू.५००/- हे.मर्यादेत ९ गोरी 
पाचट व खोडवा 
गि. (तता त हेक्टर |। रु.६०००/- प्रति हेक्‍टर १८.४४ 
व्यवस्थापन We 
७ | प्रलंबित दायित्व १२८.९२ 
एकूण ४८९.७६ 


